सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा/ 
विभागीय क्रीडा संकुलांना अनुदान वितरीत 
करणेबाबत- लेखाशिर्ष (२२०४-१८२७) 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जिक्रीसं-१२२२/प्र.क्र.१७२/क्रीयुसे-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०२ मार्च, २०२३. 


वाचा :- 


ष्य“ 


~~ 


शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व क्रीडा विभाग क्रमांक:राक्रीधो-२००३/ (प्र.क्र.११/०३)/ 
क्रीयुसे-१, दिनांक २६ मार्च, २००३. 

शासन निर्णय, area शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक:राक्रीधो-२००९/ (प्र.क्र.२५/०९)/ 
क्रीयुसे-१, दिनांक २१ मार्च, २००९. 

वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं २०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ०४ एप्रिल, २०२२ 
व अ.मु.स.(वित्त) यांचे अ.शा.पत्र, दिनाक ०५.०४.२०२२. 

राज्य क्रीडा विकास समितीच्या दिनांक २३.०३.२०२२ च्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र.राक्रीधो-२०१९/प्र.क्र.९२/क्रीयुसे-१, 
दिनांक २३.०३.२०२२. 

शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र.जिक्रीसं-१२२२/प्र.क्र.६५/क्रीयुसे-१, 
दिनांक ०९ जून, २०२२. 

सहसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांचे क्र.विजिक्रीसं/निमा/निवि/२२-२३/कर-९/ 
४६९९, दिनांक ११ नोव्हेंबर, २०२२ चे पत्र. 


८) राज्य क्रीडा विकास समितीची दिनांक 03.02.2023 रोजीची बैठक. 


प्रस्तावना :- 


राज्य क्रीडा धोरणांतर्गत राज्यामध्ये विभागीय/जिल्हा/तालुका स्तरावर क्रीडा संकुले 


उभारण्याची योजना संदर्भ क्र.१ येथील दिनांक २६ मार्च, २००३ च्या शासन निर्णयान्वये कार्यान्वित 
करण्यात आलेली आहे. या योजनेंतर्गत क्रीडा संकुलांच्या अनुदान मर्यादेबाबत संदर्भ क्र.२ येथील 
दिनांक २१ मार्च, २००९ च्या शासन निर्णयाद्वारे विहित केलेल्या अनुदान मर्यादेत, संदर्भ क्र.५ येथील 
दिनांक २३ मार्च, २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आलेली आहे. राज्य क्रीडा विकास 
समितीच्या बैठकीत सुधारीत अनुदान मर्यादेनुसार नव्याने प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या व बांधकाम सुरु 
न झालेल्या जिल्हा क्रीडा संकुलांना अनुज्ञेय असलेल्या अनुदान मर्यादेत तसेच, बांधकाम पूर्ण/अपूर्ण 
असलेल्या जिल्हा क्रीडा संकुलांना अनुदेय असलेल्या अनुदान मर्यादेमध्ये पुढीलप्रमाणे वाढ केलेली 
आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः जिक्रीसं-१२२२/प्र.क्र.१७२/क्रीयुसे-१ 


(अ) नव्याने प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या, परंतु बांधकाम सुरु न झालेल्या विभागीय /जिल्हा 


क्रीडा संकुलांची अनुदान मर्यादा पुढीलप्रमाणे सुधारीत करणेत आळेली आहे:- 


क्रीडा संकुलाचा प्रकार पूर्वीची अनुदान मर्यादा अनुज्ञेय सुधारीत अनुदान 
(रु.लाखात) मर्यादा (रु.लाखात) 
विभागीय क्रीडा संकुल रु. २४००.०० लक्ष रु.५०००.०० लक्ष 
जिल्हा क्रीडा संकुल रु. ८००.०० लक्ष रु.२५००.०० लक्ष 


(ब) तसेच, सुधारीत अंदाजपत्रकांना प्रशासकीय मान्यता/सुधारीत प्रशासकीय मान्यता 


दिलेल्या/ बांधकाम पूर्ण झालेल्या/प्रगतीपथावर असलेल्या /अपूर्ण असलेल्या विभागीय/जिल्हा 


क्रीडा संकुलांची सुधारीत अनुदान मर्यादा पुढीलप्रमाणे सुधारीत करण्यात आळेली आहे:- 


क्रीडा संकुलाचा प्रकार पूर्वीची अनुदान मर्यादा अनुज्ञेय सुधारीत अनुदान 
(रु.लाखात) मर्यादा (रु.लाखात) 

विभागीय क्रीडा संकुल रु.२४००.०० लक्ष रु.३०००.०० लक्ष 

जिल्हा क्रीडा संकुल रु.८००.०० लक्ष रु.१५००.०० लक्ष 


विभागीय/जिल्हा/तालुका क्रीडा संकुलाच्या अनुदान मर्यादेत वाढ करण्याबाबतच्या दिनांक २३ 
मार्च, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ, ब व क अन्वये क्रीडा सुविधांबाबत 
टाईप प्लॅन विहित केलेला असून, परिशिष्ट-ड मध्ये त्यासंबंधीत अटी व शर्ती विहित करण्यात आलेल्या 
आहेत. 


शासन निर्णय, दिनांक २६.०३.२००३ अन्वये राज्य क्रीडा विकास समितीची स्थापना करण्यात 
आली असून, सदर समितीस विभागीय/जिल्हा/तालुका स्तरावर क्रीडा संकुलांना तांत्रिक, प्रशासकीय 
व वित्तीय मान्यता देण्याचे अधिकार आहेत. त्यानुसार राज्य क्रीडा विकास समितीने मान्यता दिलेल्या 
सोबतच्या परिशिष्ट-अ मधील ०२ जिल्हा क्रीडा संकुलांना, व परिशिष्ट-ब मधील ०१ विभागीय क्रीडा 
संकुलास अनुदान वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी मागणी क्र.ई-३, २२०४, क्रीडा व युवक सेवा, १०४, क्रीडा 
व खेळ, (१६)(०२) क्रीडा संकुलांची स्थापना (कार्यक्रम), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर), संगणक 
क्रमांक २२०४-१८२७ या लेखाशिर्षाखाली रु.६५६८.०० लक्ष इतकी तरतूद अर्थसंकल्पित असून, वित्त 
विभाग, परिपत्रक दिनांक ०४.०४.२०२२ अन्वये माहे एप्रिल ते डिसेंबर, २०२२ या नऊ महिन्यांच्या 
कालावधीसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूदीच्या go टक्के मर्यादेत तरतूद वितरीत करण्यास मान्यता दिलेली 
आहे. तसेच, ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) या उद्दीष्टाखालील तरतूद दरमहा सात टक्के या प्रमाणे 
मासिक विवरणानुसार वितरीत करण्यास मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार माहे एप्रिल ते मे, २०२२ 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिक्रीसं-१२२२/प्र.क्र.१७२/क्रीयुसे-१ 

साठी उपलब्ध रु.९१९.५२ लक्ष इतकी तरतूद संदर्भ क्र.६ येथील दिनांक ०९.०६.२०२२ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये चार जिल्हा क्रीडा संकुलांना वितरीत केलेली आहे. त्यापुढील माहे जून ते ऑक्टोबर, 
२०२२ साठी मासिक विवरणानुसार रु.२२९८.८० लक्ष इतकी तरतूद वितरणाकरिता उपलब्ध झाली 
आहे. त्यामधून सोबतच्या परिशिष्ट-अ व परिशिष्ट-ब मध्ये दर्शविण्यात आल्यानुसार एकूण 
रु.२२९८.८० लक्ष (अक्षरी रुपये बावीस कोटी, अठ्ठुयाण्णव लक्ष, ऐशी हजार फक्त) इतका निधी वितरीत 
करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. वरीलप्रमाणे वितरीत केलेला निधी आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांच्या अधिनस्त ठेवण्यास याद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 


३. मंजूर निधी खालील अटी/शर्तीच्या अधिन राहून बांधकामाच्या प्रगतीनुसार वितरीत 
करण्यात यावा. 


१. आवश्यक तेथे संबंधित जिल्हा क्रीडा संकुलाचे बांधकाम आराखडे व सुधारीत 
अंदाजपत्रकास विहित प्राधिकाऱ्यांची मान्यता घेण्यात यावी. 

२. मंजूर निधी अटी/शर्तीच्या अधिन राहून व बांधकामाच्या प्रगतीनुसार वितरीत करण्यात 
यावा. 

३. उपरोक्त निधी आवश्यकतेनुसार व मान्य निकषानुसार खर्च करण्यात यावा. ज्यावेळेस निधी 
प्रत्यक्ष खर्च करावयाचा असेल, त्याचवेळी आहरीत करण्यात यावा. शासन लेख्याबाहेरील 
बँक खात्यात हा निधी ठेवण्यात येऊ नये. 


४. राज्य शासनामार्फत वेळोवेळी निर्गमित केलेली वित्तविषयक विविध परिपत्रके/ 
आदेडा/नियम/ शासन निर्णय व वित्तीय नियमावली यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करुन, वितरीत निधीचा विनियोग करण्यात यावा. 


५. सदरचा निधी ज्या प्रयोजनाकरिता / बाबींकरीता मंजूर केला आहे, त्याच बाबींसाठी खर्च 
करण्यात यावा. तसेच, खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विहित कालावधीत सादर करण्यात 
यावे. 


४. उपरोक्त बाबींवर होणारा खर्च आर्थिक वर्ष २०२२-२३ करीता “ मागणी क्र.ई-३, २२०४, 
क्रीडा व युवक सेवा, १०४, क्रीडा व खेळ, (१६)(०२) क्रीडा संकुलांची स्थापना (कार्यक्रम), ३१, 
सहायक अनुदाने (वेतनेतर), संगणक क्रमांक २२०४-१८२७” या लेखाशीर्षाखालील उपलब्ध 
तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


५. शासन निर्णय, वित्त विभाग, परिपत्रक दिनांक ०४.०४.२०२२ मधील तरतूदींच्या अधिन 
राहून उपरोक्त मंजूर निधी खर्च करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. 


६. सदर झासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ व परिशिष्ट-ब मधील संबंधीत क्रीडा 
संकुलाच्या नावासमोर दर्शविण्यात आलेली रक्‍कम कोषागारातून आहरीत करण्याकरीता संबंधीत 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिक्रीसं-१२२२/प्र.क्र.१७२/क्रीयुसे-१ 


जिल्हा क्रीडा अधिकारी/उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, यांना आहरण व संवितरण अधिकारी व 
आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


७. सदरचा शासन निर्णय, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, वित्त विभाग, शासन 
निर्णय, क्र.विअप्र-२०.१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये व वित्त 
विभाग, शासन परिपत्रक, दिनांक ०४.०४.२०२२ मधील तरतूदीनुसार विभागास प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांतर्गत किंवा विभागांना वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-२ अन्वये प्रदान 
केलेल्या वित्तीय अधिकारांतर्गत निर्गमित करण्यात येत आहे. 


ae सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेताक २०२३०३०२१९२५५५२४२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RANSING ANANDRAO 
RAN 5 | N G ONEN = RANSING ANANDRAO DERE, C = 
ANANDRAO DERE फल ou» schoot eoucaTion 
AND SPORTS DEPARTMENT 
Date: 2023.03.03 12:33:23 +05'30' 


(रणसिंगडेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) , मुंबई. 

६. सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य. 

७. सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

९. संबंधित जिल्हाधिकारी, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१०. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), १/ 2, महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 

११. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), १ / २, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

१२. संबंधीत उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
१३. संबंधित अधिदान व लेखाधिकारी, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१४. संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी, (क्रीडा संचालनामार्फत) 

१५. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१६. संबंधित वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिक्रीसं-१२२२/प्र.क्र.१७२/क्रीयुसे-१ 


१७. वित्त विभाग (व्यय-५)/अर्थ-८/नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई, 
१८. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१९. निवड नस्ती (क्रीयुसे-१). 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिक्रीसं-१२२२/प्र.क्र.१७२/क्रीयुसे-१ 


(शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, क्र.जिक्रीसं-१२२२/प्र.क्र.१७२/क्रीयुसे-१, दिनांक ०२.०३.२०२३ सोबतचे सहपत्र) 


परिशिष्ट-अ 
जिल्हा क्रीडा संकुले 
अ.क्र. | जिल्हा क्रीडा संकुल मान्य यापूर्वी विहित | झालेला । शिल्लक | सुधारीत शासन निर्णय, वितरीत 
अंदाजपत्रकीय | मर्यादेत वितरीत | खर्च निधी दिनांक २३.०३.२०२२ केलेला निधी 
रक्‍कम केलेले अनुदान अन्वये अनुज्ञेय वाढीव (रु.लाखात) 
(लाखात) अनुदान मर्यादा 
(लाखात) 
| ? 3 ह y § (9 टं 
शि जिल्हा क्रोडा संकुल, २६३८.०० १११९.५२ | ७९०.०० १०.०० १५००.०० ५००.०० 
नागपूर (रु.८०० लक्षपैकी) 
२ जिल्हा क्रीडा संकुल, 2898.03 €00,00 | ६४७.८८ 942.92 १५००.०० १५००.०० 
जळगांव (रु.८०० लक्षपैकी) 
RANSING त च्या 
ANANDRAO DERE li isac 
(रणसिंग डेरे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्रमांकः जिक्रीसं-१२२२/प्र.क्र.१७२/क्रीयुसे-१ 


(शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, क्र.जिक्रीसं-१२२२/प्र.क्र.१७२/क्रीयुसे-१, दिनांक ०२.०३.२०२३ सोबतचे सहपत्र) 


परिशिष्ट-ब 
विभागीय क्रीडा संकुल 
अ.क्र. | जिल्हा क्रीडा संकुल मान्य यापूर्वी विहित मर्यादेत | झालेला | शिल्लक सुधारीत वितरीत 
अंदाजपत्रकीय | वितरीत केलेले अनुदान | खर्च | निधी | शा.नि.दि.२३.०३.२०२२ | केलेला 
रक्‍कम अन्वये अनुज्ञेय वाढीव निधी 
(लाखात) अनुदान मर्यादा (रु.लाखात) 
(लाखात) 
a 2 3 8 ५ द ७ é 
: विभागीय क्रीडा ६५१३.४७ रु.४४७९.८३ | ३७७१.८३ | ७०८.०० ३०००.०० लक्ष | २९८.८० 
संकुल, औरंगाबाद 
ANANDRAO DERE sitios 
(रणसिंगडेरे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


